वर्धा- यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वे 
मार्गाकरिता रु.७५ कोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१८/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१९/भाग-१/रेल्वे कक्ष, दि.१४.७.२०१५. 
२) मुख्य अभियंता (बांधकाम), उत्तर मध्य रेल्वे, मुंबई यांचे पत्र H.EW/49&§/BA/EBR(P)/ 
२०१८-१९, दि.१९.०४.२०१८ चे पत्र. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि.०२.०४.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वेमार्गाकरिता रू.२५०१.०५ कोटी एवढा खर्च अंदाजित 
असून, उक्त खर्चापैकी रू.१०००.४२ कोटी एवढा ४०% हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय रेल्वे बोर्डास 
उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पाकरीता रेल्वे मंत्रालयाने मार्च 
२०१८ अखेर रु.६०३.६७ कोटी रक्‍कम खर्च केली आहे. सदर रेल्वे मार्गाकरिता राज्य झासनाने ३१ 
मार्च २०१८ अखेर रु. २५४.०६ कोटी इतका निधी आतापर्यंत उपलब्ध करून दिलेला आहे. सन २०१८- 
१९ वर्षाकरिता या रेल्वे प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पित झालेल्या निधीपैकी रू.७५ कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CST), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई ४०० 009 यांना 
प्रस्तावनेत नमूद प्रयोजनासाठी रु.७५ कोटी (रु. पंच्याहत्तर कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 


२. शासनाने उप सचिव (परिवहन), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाच्या अवर 
सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित केले असून, या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे.सूचीचा मजकूर लिहा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१८/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे-धोरण 
निश्चिती, संचाळन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, ००, ८०० इतर खर्च (००) (०२) रेल्वे प्रकल्पामध्ये 
राज्य शासनाचा सहभाग (कार्यक्रम) (30090048) 32 अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वे 
आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “अंशदाने” या तपशीलवार शिर्षाखाली येते. त्यानुसार 
तपासणी करावयाच्या सूचित नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे तसेच उक्त शासन निर्णयाच्या परिच्छेद 
७ ते १८ मधील अटी व शातींचे पालन करण्यात आले आहे. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक ८ मधील १ ते १० तसेच शासन 
परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर शासन निर्ण नियोजन आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. २२६/२०१८/व्यय-८, दिनांक ०८.०८.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१३१२५२२९२५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


5011100 Patil 
S a fa al ku mM a | DN: c=IN ment Of Maharashtra, ou=Home 
epai nt, postalCode=400032, st=Mah 
2.5. 46105९1 2b895076f38d0375877408323ed82b780f45b: 
77108c21a289d50d4b, 


47644ba707f1cc419e5362269a74b7b 1 ec6ab4f74 
a Sa Nn fa O a | 5648def2597546d8871 1bb4, ‘Sarangkumar Vasantrao Patil 
Date: 2018.08.13 12:57:10 +05'30' 


(AR THAR पाटील) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 


महालेखापाल -१ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, LH भवन, नवी दिल्ली. 
महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई / दक्षिण मध्ये रेल्वे, सिकंदराबाद. 
वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१८/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 


५. मुख्य अभियंता (बांधकाम) उत्तर मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग,(व्यय-८, अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

११.रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा 
धनादेश Financial Adviser and Chief Accounts Officer Construction), 
Mumbai CST यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

१२.निवड नस्ती परिवहन -५ 


प्रत, माहिती करिता 
१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


